राज्यातील सहकारी उपसा जलसिंचन 
संस्थांना सन २०१८-१९ मध्ये २५% 
अनुदान मंजूर करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक: सीएसएल-१५१८/प्र.क्र.१०२/७-स, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- १६ ऑक्टोबर, २०१८. 


वाचा :- शासन निर्णय क्रमांक:- सीएसएल-१५१८/प्र.क्र. १०२/७-स, दि.६.६.२०१८ 


राज्यातील सहकारी उपसा जलसिंचन संस्थांना प्रकल्प खर्चाच्या 24% अनुदान वाटप 
योजनेंतर्गत सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षामध्ये उपलब्ध असलेल्या निधीमधून रु. १,१८,१८,६६०/- 
इतके अनुदान शासन निर्णय क्रमांक: सीएसएल-१५१८/प्र.क्र.१०२/७-स, दि.६.६.२०१८ अन्वये 
उपलब्ध करुन देण्यात आले आहे. 


सदर शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र.२ मध्ये“ सन २०१८-१९ या वित्तीय वर्षासाठी ४ सहकारी 
उपसा जलसिंचन संस्थांना रुपये १,१८,१८,६६०/- (एक कोटी अठरा लक्ष अठरा हजार Weel साठ 
फक्त) इतके अनुदान मंजूर करुन वितरीत करण्यास झासन मान्यता देण्यात येत आहे. ” असे नमूद 
करण्यात आले आहे. या मुह्यामधील “४” ऐवजी “५” असे वाचण्यात यावे. 

सदर शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र.३ मध्ये “सोबतच्या परिशिष्ट ‘ar मधील ६ सहकारी 
उपसा जलसिंचन संस्थांना देण्यात आलेली मंजूरी, ” असे नमूद करण्यात आले आहे. या मुह््यामधील 
“६” ऐवजी “५” असे वाचण्यात यावे. 

सदर शासन निर्णयासोबतचे परिशिष्ट “अ” मधील अ.क्र.३ मध्ये नमूद संस्था लक्ष्मीदेवी 
सहकारी पाणीपुरवठा संस्था मर्या., करंजगाव ता. चंदगड जि.कोल्हापूर या संस्थेस मंजूर करण्यात 
आलेले अनुदान रद्द करण्यात आले आहे. त्यानुसार सुधारीत परिशिष्ट “अ” शुद्धीपत्रकासोबत निर्गमीत 
करण्यात येत आहे. 

शासन निर्णय क्रमांक: सीएसएल-१५१८/प्र.क्र. १०२/७-स, दि.६.६.२०१८ अन्वये वरील प्रमाणे 
करण्यात आलेल्या सुधारणांव्यतिरिक्‍त इतर आदेश कायम आहेत. 


सदर शासन शुद्धीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०१८१०१६१४४५३७१५०२ असा आहे. हे शुद्धीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Ramesh 
Shankarrao 
Shingte 


556 
‘8fa2d8d0957d1f, cn=Ramesh 


(रमेडा शिंगटे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र -१, मुंबई 
२. महालेखापाल, लेखा अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र -२, नागपूर 


शासन शुद्धीपत्रक Har: सीएसएल-१५१८/प्र.क्र.१०२/७-स 


३. 


महालेखापाल, लेखा परिक्षण, महाराष्ट्र्‌ -१, मुंबई, 


४. महालेखापाल, लेखा परिक्षण, महाराष्ट्र -२, नागपूर, 


. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
. जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, कोल्हापूर, 

. जिल्हा कोषागार अधिकारी, कोल्हापूर, 

. कार्यासन अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-२) मंत्रालय, मुंबई 

९. 


कार्यासन अधिकारी, का. १४३१, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


१०.कार्यासन अधिकारी (१६-स), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
११.कार्यासन अधिकारी (१७-स), सहकार, पणन व gale विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
१२.निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन शुद्धीपत्रक Ha: सीएसएल-१५१८/प्र.क्र.१०२/७-स 


परिशिष्ट “अ 
शुद्धीपत्रक क्र. सीएसएल- १५१८/प्र.क्र. १०२/७-स, दि. १६ ऑक्टोबर, २०१८ सोबतचे सहपत्र 
सन २०१८-१९ या वित्तीय वर्षात अनुदान मंजुरीसाठी पात्र ठरलेल्या सहकारी उपसा जलसिंचन 


मर्या. हातकणंगले. 
(सभासद संख्या- १०२) 


संस्थांची यादी. 
अ. संस्थेचे नाव अनुदानाची रक्‍कम 
क्र 
१ | श्री. कृष्णामाई शोती सहकारी पाणी पुरवठा रु. १६,१२,७३८/- 
संस्था मर्या. विजयनगर (म्हैसाळ) ता. मिरज (रु. १,३९,२६२/- इतके अनुदान 
जि. सांगली. दि.३१/०३/२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये 
(सभासद संख्या- १५) अदा करण्यात आले. उर्वरित रक्‍कम रु. 
रु. १६,१२,७३८/- इतके अनुदान वितरीत 
करावयाचे आहे.) 
२ | तुळसामाई शेती सहकारी पाणी पुरवठा संस्था ०८,७२,५९२ 
मर्या. खामकरवाडी ता. राधानगरी जि. 
कोल्हापूर. (सभासद संख्या-१२) 
3 श्रीकृष्ण सिध्देश्वर सहकारी पाणी पुरवठा ३२,७८,००० 
संस्था मर्या. कापूरवाडी ता. हातकणंकले जि. 
कोल्हापूर. (सभासद संख्या- (9६) 
४ | al. दत्त सहकारी पाणी पुरवटा संस्था मर्या. 92,C3, गरत 
हातकंणगळले. ता. हातकंणगळे जि. 
कोल्हापूर. (सभासद संख्या-६१) 
५ | श्री. जलगंगा सहकारी पाणी पुरवठा संस्था ४१,७१,८३४/- 


(अनुज्ञेय अनुदान निधी ५२,४३,४५४/- 
मात्र निधी उपलब्धते अभावी रु. 
४१,७१,८३४/- इतके अनुदान वितरीत 
करण्यात येईल.) 


एकूण 


१,१८,१८,६६०/- 


(एक कोटी अठरा लक्ष अठरा हजार Teal साठ फक्त) 


Ramesh 
Shankarrao 


Shingte sak 
(रमेश शिंगटे) 
अवर सचिव » महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


